श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, 
नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत सुविधा 
निर्माण करण्यासाठी विकास आराखडा”.. निधी 
वितरीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ मार्च, २०२३. 
वाचा - 
१.नियोजन विभाग,श्ासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.०३/का.१४४४,दि.२१फेब्रुवारी, २०१५. 
२. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.८/का.१४४४, दि. २१ मार्च, २०२२. 
३. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.२३/का.१४४४,दि.२४ मार्च, २०२२. 
४. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.एप्रिल,२०२२. 
५. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.१२ एप्रिल,२०२२. 
६. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.२० मे, २०२२. 
७. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.३ जून, २०२२. 
८. नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.१ जुले, २०२२. 
९. नियोजन विभाग,झासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.१६सप्टेंबर,२०२२. 
१०.नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.३ ऑक्टोबर,२०२२. 
११.नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक:तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४,दि.३० जानेवारी,२०२३. 


प्रस्तावना :- 

“श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत 
सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या विकास आराखड्यास” दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये, रु.१४२७.८५ कोटी शासन सहभागातीलळ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या 
आराखड्यासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात “५३ मोठी बांधकामे”या उदिष्ट्टाखाली अर्थसंकल्पित 
करण्यात आलेला निधी “विभागीय आयुक्‍त, पुणे विभाग, पुणे” यांना खालीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात 
आला आहे. 


(रु.हजारात) 

अ.क्र. | शासन निर्णयाचा दिनांक वितरीत करण्यात आलेला निधी 
a ०३ जून,२०२२ ४,६९,७८.०९७ 
२ १६ सप्टेंबर, २०२२ १०, ३४, ६४.५३२ 
३ 30 जानेवारी,२०२३ १४,१२,६५.०० 
एकूण २९,१७,०७.६२९ 


आता “५३ मोठी बांधकामे”या उदिष्ट्टाखाली निधी वितरीत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

“श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, सदुंबरे,पंढरपूर, नेवासा व पालखीतळ मार्गावरील मूलभूत 
सुविधा निर्माण करण्यासाठीच्या विकास आराखड्या” अंतर्गत मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२ ०१०४ उद्दिष्ट “५३ 
मोठी बांधकामे ” अंतर्गत सोलापूर जिल्हयातील खालीलप्रमाणे नमूद कामांसाठी विभागीय आयुक्त, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 


यांना एकुण रु. २,७४,८०,०००/- (रु.दोन कोटी चौऱ्याहत्तर लाख ऐंशी हजार फक्त) इतका निधी 
पुढीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | कामाचे नाव आता वितरीत करण्या 
करिता प्रस्तावित निधी 
(रुपये हजारात) 
[१ | यमाई तलाव पार्किंग करणे (साईट नं.६५) - १,००,००. ०० 
२ नवीन काम कोर्टी (कराड रस्ता) चौक ते वाखरी (पंढरपूर बाहय १,५०,००.०० 
वळण) रस्ता सुधारणा करणे - 
३ पंढरपूर येथील महाव्दार चौक येथे पोलीस चौकी उभारणे, ९,६०.०० 
ता.पंढरपूर, जि.सोलापूर - 
४ पंढरपूर येथे चंद्रभागा नदीच्या उजव्या तीरावरील घाट बांधकाम १५,२०.०० 
कामाच्या संकल्पनाचे मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 
यांचेकडून संकल्पचित्र व प्राप्त संकल्पचित्रांचे दहढीकरण करणे.- 
एकुण २,७४,८०.०० 


२. सदर खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-१०, मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनावरील भांडवली 
खर्च, ०१- पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०४) श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी, भंडारा डोंगर, 
पंढरपूर व पालखीतळ क्षेत्र विकास विशेष कृती कार्यक्रम (५४५२ ०१०४) कार्यक्रम (दत्तमत)” “५३ मोठी 
बांधकामे” या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या 
खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र शासनास तात्काळ सादर 
करावे. 

४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८.०२.२०२२ अन्वये हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२७१९५३३५३०१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. MILIND RAGHUNATH : 
KULKARNI 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव 
आवश्यक कार्यवाहीसाठी, 
विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे, 


प्रत, 
१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 


३. जिल्हाधिकारी, पुणे/सोलापूर/सातारा/अहमदनगर. 

४. विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे. 
५. वित्त विभाग (व्यय-८)/अर्थ-१६) मंत्रालय, मुंबई. 

६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


